जागतिक बँक अर्थसहाय्यित (Strengthening Teaching- 
Learning and Results for States (STARS) UI 
योजनेसाठी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाचा पहिला हफ्ता 
म्हणून केंद्र हिस्सा रु.४३५०.०० लक्ष व राज्य हिस्सा 
रु.२९००.०० लक्ष असा एकूण रू.७२५०.०० लक्ष इतका निधी 
वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१२/एसडी-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १८ ऑगस्ट, २०२३ 
वाचा:- 


१) वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र..क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३ 

2) केंद्र शासनाचे निधी वितरण आदेठा H.No.92-24/2023-1S.9, दि.२०.०७.२०२३ 

3) राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांचे पत्र क्र.मप्राशिप/ळेखा/१७! Inst. 
/STARS/Rec, Non Rec/(GEN,SC,ST) निधी मागणी/२०२३-२४/२१५८, दि.२५.०७.२०२३. 


प्रस्तावना :- 
जागतिक बँकेव्दारे अर्थसहाय्य केल्या जाणा-या राज्यातील शिक्षण पध्दतीतील अध्यापन, अध्ययन व 


परिणाम याचे बळकटीकरण (Strengthening Teaching Learning and Results for States) या प्रकल्पासाठी 
महाराष्ट्रासह एकूण सहा राज्यांची (हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र ओडीसा, राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि केरळ) 
Performance Grading Index मधील कामगिरीच्या आधारे निवड करण्यात आली आहे. सदर प्रकल्पाच्या 
अंमलबजावणीसाठी पाच वर्षांसाठी एकूण रक्‍कम रु.९७६.३९ कोटी मंजूर करण्यात आले असून, सदर तरतूदीचे 
केंद्र व राज्य हिस्स्याचे प्रमाण ६०:४० असे आहे. यापैकी केंद्र हिस्स्याची रक्‍कम रु.५८५.८३ कोटी इतकी असून, 
समरुप राज्य हिस्सा रु.३९०.५६ कोटी इतका आहे. केंद्र शासनाने दि.१३.११.२०२० रोजीच्या आदेशाद्वारे 
महाराष्ट्र राज्याला सन २०२०-२१ ते सन २०२४-२५ या कालावधीत केंद्र सरकारकडून वितरीत होणा-या 
वर्षनिहाय निधीस मान्यता दिली आहे. सदर कार्यक्रम माहे मार्च, २०२१ पासून सुरु झाला आहे. 

२. । केंद्र शासनाने दि.२०.०७.२०२३ रोजीच्या निधी वितरण आदेशान्वये सन २०२३-२४ या वर्षासाठी पहिला 
हफ्ता म्हणून केंद्र हिस्स्याचा निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. त्यानूसार सदर केंद्र हिस्स्याचा निधी व त्यास 


समरूप राज्य शासनाचा निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१२/एसडी-६ 


शासन निर्णय :- 


जागतिक बँकेद्वारे अर्थसहाय्यित राज्यातील शिक्षण पध्दतीतील अध्यापन, अध्ययन व परिणाम यांचे 


बळकटीकरण (Strengthening Teaching Learning and Results for States) (STARS) या प्रकल्पाच्या 


अंमलबजावणीकरिता केंद्र शासनाने सन 2023-28 या आर्थिक वर्षाकरिता उपलब्ध करून दिलेला केंद्र 


हिस्स्याचा रु.४३५०.०० लक्ष इतका निधी व त्यास समरुप राज्य हिस्स्याचा रु. २९००.०० लक्ष इतका निधी असा 


एकूण रु.७२५०.०० लक्ष इतका निधी राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नी रोड, मुंबई 


यांना खालीलप्रमाणे वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रु.लक्ष) 


योजनेचे नाव:- जागतिक बँकेद्वारे अर्थसहाय्यित राज्यातील शिक्षण पध्दतीतील अध्यापन, अध्ययन व परिणाम 
बळकटीकरण (Strengthening Teaching Learning and Results for States) (STARS) 


निधी लेखाशीर्ष सन पूरक एकूण वितरीत 
हिस्सा २०२३-२४ | मागणीद्वारे | अर्थसंकल्पित | करण्यात येत 
अर्थसंकल्पित' अर्थसंकल्पित | निधीसन असलेला 
निधी निधी २०२३-२४ निधी 
|... | २ ३ ae 4 & 
केद्र मागणी क्रमांक co ८(9००.०० १६१२२.७६ २४८२२.७६ 8340.00 
हिस्सा | ०२,२२०२,सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ 
go टक्के | प्राथमिक शिक्षण, १०६ शिक्षण आणि 
इतर सेवा (००)(०४) जागतिक बँकेद्वारे 
अर्थसहाय्य केल्या जाणा-या 
राज्यातील शिक्षण पद्धतीचे अध्यापन, 
अध्ययन व परिणाम यांचे बळकटीकरण 
(कार्यक्रम) (२२०२३ ०२७ 
३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 
राज्य । मागणी क्रमांक  ई-०२,२२०२, | ५८००.०० १०७४८.५१ १६५४८.५१ २९००.०० 
हिस्सा | सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक 
vo टक्के | शिक्षण, १०६ शिक्षक आणि इतर सेवा 
(००) (०४ जागतिक वेंकेद्वारे 
अर्थसहाय्य केल्या जाणा-या 
राज्यातील शिक्षण पद्धतीचे अध्यापन, 
अध्ययन व परिणाम यांचे बळकटीकरण 
(कार्यक्रम) (२२०२३ ०१८) 
३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 
एकूण (केंद्र व राज्यहिस्सा) | १४५००.०० | २६८७१.२७ | ४१३७१.२७ ७२५०.०० 


३. उपरोक्त स्तंभ क्र.६ मध्ये दर्शविलेला निधी खालील प्रमाणे घटकनिहाय व बाबनिहाय वितरीत 


करण्यात येत आहे. 


पृष्ठफपैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१२/एसडी-६ 


अ. 0 | खर्चाची घटक (रक्‍कम रुपये 
क्र बाब सर्वसाधारण अनु.जाती । अनु.जमाती एकूण 
7 केद्रहिस्सा ((०%) | आवती | 96,9&,34,000 | २,७५,६५,००० | २,३९,८३,००० | 29,39,¢3,000 
2202 जे ०२७ । अनावर्ती | १६,८१,८२,००० | २,८६,८१,००० | २,४९,५४,००० | 22,92, 99,000 
३१-सहायक एकूण ३२,९८,१७,००० | ५,६२,४६,००० | ४,८९,३७,००० | ४३,५०,००,००० 
अनुदाने (वेतनेतर) 

२ | राज्यहिस्सा (४०%) | आवती | १०,७७,५६,६६७ | १,८३,७६,६६७ | १,५९,८८,६६७ | १४,२१,२२,००१ 
२२०२ जे०१८ । अनावर्ती । ११,२१,२१,३३३ | १,९१,२०,६६६ | १,६६,३६,००० | १४,७८,७७,९९९ 
३१-सहायक एकूण | २१,९८,७८,००० | ३,७४,९७,३३३ | ३,२६,२४,६६७ | २९,००,००,००० 

अनुदाने (वेतनेतर) 
एकूण (१--२) ५४,९६,९५,०० | ९,३७,४३,३३३ | ८,१५,६१,६६ | ७२,५०,००,००० 
४. वरील तक्त्यात दर्शविण्यात आल्याप्रमाणे ज्या घटकांसाठी व ज्या बाबींसाठी निधी वितरीत करण्यात 


आला आहे, त्याच मर्यादेत त्या घटकांसाठी व बाबींसाठी निधी खर्च होईल याची दक्षता घेण्यात यावी. 


ष्‌. राज्यातील शिक्षण पध्दतीतील अध्यापन, अध्ययन व परिणाम यांचे बळकटीकरण प्रकल्पांतर्गत सर्व खर्च 


हा Single Nodal Account (SNA) खात्यामधून करण्यात यावा. 


६. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांनी सदर तरतुद खर्च करताना 
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम तसेच वित्त 
विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१२.०४.२०२३ च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन 


करावे. 


६. सदर उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदींतून झालेल्या खर्चाचा लेखाशीर्षनिहाय/ उपलेखाज्ीर्षनिहाय 
अहवाल, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र इ. माहिती शासनास पाठवावी व निधी उपयोगिता प्रमाणपत्रासह पुढील 


निधी वितरणासाठी प्रस्ताव सादर करावा. 


७. सदर योजनेसाठी सह सचिव/उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांना “नियंत्रण अधिकारी* 
म्हणून व अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (लेखा शाखा), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय यांना “आहरण व 


संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत. 


८. सदर शासन निर्णय, नियोजन विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.२५६/१४७१, दि.२६.०७.२०२३ व वित्त 
विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.७४३/व्यय-५, दि. २८.०७.२०२३ अन्वये प्राप्त झालेल्या त्या विभागांच्या 


सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठफपैकी३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१२/एसडी-६ 


र्‌. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ए/१७५/.॥8॥0च85॥[(9.90०७.॥या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२३०८१८१४५४४०७०२१ असा आहे. सदर झासन निर्णय डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानूसार व नावाने, 


Digitally signed by IMTIYAZ MUSHTAQUE KAZI 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 


| MT YAZ EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=39a40419de755c2eab61fb555b2fdf8c8d6d6526f1 8fdff 
bd9c748ab01f6da04, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=77A529748C5E7C1BA7A66E81C654BA3C492FD 
M U S H TAQ U E KAZI A5B29E076241DB1BA213DDEDF4E, cn=IMTIVAZ MUSHTAQUE 
KAZI 


(इ.मु.काझी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय, मुंबई 
मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. अध्यक्ष, विधानसभा, विधान भवन, मुंबई. 
मा. उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधान भवन, मुंबई. 
मा. उपसभापती,विधान परिषद, विधान भवन, मुंबई. 
मा. मंत्री, शाळेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग,मंत्रालय, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद(सवी 
१३. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १/२ मुंबई, नागपूर 
१४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर 
१५. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नीरोड, मुंबई 
१६. संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे 
१७. शिक्षण संचालक(माध्य. व उच्च माध्य), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१८. शिक्षण संचालक(प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१९. शिक्षण संचालक(योजना), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२०. शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक)(सवी 
२१. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक)(सवी 
२२. प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (सर्व) 
२३. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२४.अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई 
२५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 


9. 8. oe द कु. ew ढीर 


wo wo wo 
A wo छठ 


पृष्ठपपैकी४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१२/एसडी-६ 


२६. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

२७.सर्व सह सचिव / उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२८. अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, रोख शाखा, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२९. अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, अर्थसंकल्प शाखा, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना 
आवश्यक त्या कार्यवाहीच्या विनंतीसह. 

३०. निवड नस्ती (एसडी-६) 


पृष्ठफपैकी५ 


